प्रशासकीय मान्यता 
नव्याने स्थापीत शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय नंदुरबार या संस्थेस जिल्हा 
वार्षिक योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून फर्निचर 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.७9९/प्रश्‍ा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२१ 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 

॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) ae निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

५ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

६) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, नंदुरबार यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/0/2021/॥1///0/01063, दिनांक २६.०१.२०२१ 

७) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाखप्रस्ताव/ 
जिवायो/झावैमनंदुरबार/म/४६१७/२०२१, दिनांक : १६.०२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


नव्याने स्थापीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेस जिल्हाधिकारी तथा 
सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, नंदुरबार यांच्या उपरोक्त दिनांक २६.०१.२०२१ च्या 
पत्रान्वये उपलब्ध निधीतून खालील तक्त्यात नमूद केलेली रुपये २,१२,८२,५५८/- (रुपये दोन 
कोटी, बारा लक्ष, AVS हजार, Waal अठ्ठावन्न फक्त) इतक्या रक्कमेची फर्निचर खरेदी करण्यास 
या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.७९/प्रज्ञा-१ 


अ.क्र फर्निचरचे नांव नग प्रतिनग  । एकूण किंमत 
संख्या | फर्निचर किंमत 
ES ऑफिस बॉस cae विथ साईड रिटर्न ; वा ae 
(साईज २४०० x ११०० x ७५०) 
ऑफिस टेबल-१ 
२ साईज २६ २३६२३० १२१०६८० 
( १८०० x (940 x (940) 
; ऑफिस टेबल-२ es Bian eer 
छ 
(साईज १४०० x (900 x ७५०) 
४ DIRS ६३ १८३६१ ११५६७४३ 
(साईज १२०० x ६०० x ७५०) ; 
' स्टडी टेबल a ae one 
(साईज १२०० x ६०० x ७५०) र 
& galery २४ १०१११४ २४२६७३६ 
छ 
(साईज २४०० x १२०० x ७५०/१२००) 
र लार्ज टेबल फॉर डिव्हाईस शि दह नाश 
Oo छ 
(साईज २४०० X १२०० x ७५०) 
; हाफ टेबल फॉर डिव्हाईस : ies ae 
(e) 
(साईज १२०० x १२०० x ७५०) : 
सिंपल स्टडी टेबल 
९ साईज १५ ९४४० १४१६०० 
( 4200 x ६०० x ७५०) 
शं HPA टेबल हि डी Ech 
छ Oo छ 
(साईज ४८०० x १२०० x ७५०) 
रिव्हॉल्व्हिग चेअर फॉर कॉन्फरंस हॉल 
Cy 30 १६००१ ४८००३० 
(अज पर XESS साईझ) 
एक्झिक्युटिव्ह चेअर (फुल हाईट) 
१२ aa a स्थ्डड साईझ) २ ११६३५ २३२७० 
(oT UX LESS साईझ) 
एक्झिक्युटिव्ह चेअर (फुल हाईट) 
१३ = i =a <2) १५ १४८२१ २२२३१५ 
(अँज पर स्टॅंडर्ड साईझ) 
एक्झिक्युटिव्ह चेअर (हाफ हाइट) 
१8 Fa ic whee साइड) ही ६१ ८८५० ५३९८५० 
(अँज पर स्टॅंडर्ड साईझ) 
स्टिल परफोरेटेड टयुब्युळर चेअर 
१५ ग्या १४० १००३ १४०४२० 
(अँज पर स्टॅंडर्ड साईझ) 
१६ | कॉम्प्युटर चेअर ५ ४२०१ २१००५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.७९/प्रज्ञा-१ 


अ.क्र. फर्निचरचे नांव नग प्रतिनग  । एकूण किंमत 
संख्या | फर्निचर किंमत 
(अज पर स्टॅंडर्ड साईझ) 
Bi ऑफिस चेअर en ae rae 
य् क्व (090 
(अज पर LESS साईझ) ; क 
प्लास्टिक चेअर 
९ यार रस aa ७० १४४४ १०१०८० 
(अँज पर स्टॅंडर्ड साईझ) 
वर ee प्लास्टिक चेअर र ae 7 
= = ० ० ०२० 
(अज पर स्टॅंडर्ड साईझ) 
Hat चेअर 
२० =a a wet = साईझ) शं ४२०१ ४२०१०० 
(अँज पर स्टॅंडर्ड साईझ) 
se व्हीजीटर चेअर री गा ल्ला 
चा wes 10) [४ 
(अँज पर स्टॅंडर्ड साईझ) ; ा ळ 
व लो-बक चेअर : Ges त्य 
s Wee छ oO 
(अँज WX LESS साईझ) 
53 सोफा सेट 34.949 : ह कका 
य् व्वा छ 
(अँज पर स्टॅंडर्ड साईझ) ; प 
थ्री सीटर एम.एस.चेअर 
२४ तेर त साइझ १५ १०१०१ १५१५१५ 
(अँज पर स्टॅंडर्ड साईझ) 
si स्टुडंट चेअर विथ रायटिंग पंड ae ss aie 
च्या wes 10) oO 
(ToT पर LESS साईझ) : 
स्टिल to विथ राऊंड टॉप पॅनल 
२६ साईज - ४५० २२७६ १०२३९७५ 
( 300 x 300 ४५०) 
२ सीटर स्टुडंट बेंच विथ डेस्क 
२७ साईज ळा २५० ८१४२ २०३५५०० 
( ९०० x ८०० x ७५०) 
नोटीस बोड 
Q¢ साज १५ ४२४८ ६३७२० 
( 4200 x Loo x १८) 
गा ऑफिस Has ह. sy) nee 
छ छ 
(साईज ९०० Xx YOO x २१००) en 
; ट्राफी Has विथ ग्लास डोअर्स ; sae ey 
छ 
(साईज ९०० x Yoo x 2400) 
जत लायब्ररी बुक रॅक र sae ee 
छ (00 
(साईज ९०० Xx YOO x २१००) न ; 
३२ | फाईल कबिनेट विथ फोर डोअर २ ४४६०४ ८९२०८ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.७९/प्रज्ञा-१ 


अ.क्र फर्निचरचे नांव नग प्रतिनग  । एकूण किंमत 
संख्या | फर्निचर किंमत 

(साईज १८०० x Yoo x २१००) 

द्द लॉकर फॉर चेंज रुम : ees hao 
(साईज १२०० x ४५० x २१००) 3 
HA HIS इन मेटल 

28 अज पर स्डडड साइझ) हि १८५०२ १८५०२ 
(अज पर स्टॅंडर्ड साईझ) 

३५ यावा २० १८५१४ ३७०२८० 

४ (साईज ९००५४०० 2400) : 
se सेंट्रल एक्झामिनेशन बेड विथ मुव्हेबल : Fes Bae 
Oo 

BSE (साईज ९०० x 2400 x ९००) 
रिजेंट रक 

३७ aa शि ११२१० ११२१०० 
( १२०० x Yoo x ४५०) 
जर्नल डिस्प्ले रँक 

३८ aa ४ ५३८१ २१५२४ 
( ६०० x 300 x 4200) 

ग प्लॅटफॉर्म ट्रॉली मेड इन मेटल ति व pee 
(साईज ६०० x Roo x ९००) 
व्हाईट रायटिंग ss 

४० साइज ३ ४२०१ १२६०३ 
( २४०० X १२०० x २०) 

8 ite 4 २२६५६ ११३२८० 
(साईज २४०० x १२०० x 300) ! ; 
बुक शेल्फ विथ स्लाईडिंग डोअर 

४२ aca 3 ४४६०४ १३३८१२ 
( १८०० x ४५० x 2400) 
वुडन स्टुल विथ राऊंड टॉप पॅनल 

४३ त ५० १४८२ ७४१०० 
( 300 x 300 x ¥4o) 
स्टडी टेबल विथ कंपार्टमेंट 

४४ ana २५ १९८८३ ४९७०७५ 
( १२०० x §00 x (940) 

एकूण २१२८२५५८ 
अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, 
नंदुरबार यांच्या मार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत संबंधित संस्थेस मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.७९/प्रजञा-१ 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मिती तसेच बांधकाम / विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
करावी. 


, सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 


कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या व अनुषंगिक शासन निर्णयान्वये विहीत 
कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 


वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स GRA लि. 
मार्फत करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा Barat इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत 
संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) Brea किंमती भिन्न दर्शविणे आव्यक 


राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्यात आलेल्या HBAs मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


Rid शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२१/प्र.क्र.७९/प्रहा-१ 


करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवरऱ्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार 


२२१० 

०५ 

१०५ 

०४ 

(०४) (३९) 
संकेतांक 


मागणी क्रमांक : एस-०१ 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
विषम चिकित्सा 
वैद्यकीय महाविद्यालये 
हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
(३४५१ २५६८) 


३. सदर area निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग 


-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५११५९५४५६१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


AO DAHALE & 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 


२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 


३. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, नंदुरबार 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार 


७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


